धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी 
अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित 
शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
नगरपालिका / नगरपरिषद झाळा व अपंग शाळांमध्ये 
पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत 
अनुदान वितरण सन २०१९-२० 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- १८ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा : 

१) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०७.१०.२०१५ 

२) शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०८.१०.२०१५ 

३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र.नियोजन / आस्था / अ.ब.शा.बै./२०१९-२०/ 
१८०४, दिनांक १३.१२.२०१९ 

४) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर यांचे पत्र क्र. जिनिस-१०३१ / का.६ / अल्प.शाळा व 
मदरसा / २०१९-२० / ४३६७, दि. ३१.१२.२०१९. 

५) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदूरबार यांचे पत्र क्र. जिनिसनं / सांस / अल्पसंख्याक / निधी / 
2098-20 / ९२, दि. २०.०१.२०२०. 

६) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जिनिस / अल्पसंख्यांक / सांस / ६४/ 
२०२०, दि. १०.०१.२०२० 

७) जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांचे पत्र क्र. जा.क्र./ नि १९ / अबखाशा / मदरसा / प्रस्ताव 
/ सं.स.-२/११५/२०१९, दि. १८.०१.२०२०. 

८) जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली यांचे पत्र क्र. नियोजन/ का.१४ (१/५) / अल्प.शा.पा.सु. 
./२१/२०१९, दि. ०१.०१.२०२०. 

९) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला यांचे पत्र क्र. जिनिस / संस-४ /अल्पसंख्याक /२०१९- 
२०/१४१८/१९, दि. ३१.१२.२०१९. 

qo) जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे पत्र क्र./ जिनिस / अल्प / का-३ /३८-ब / २०१९, 
दि. २४.१२.२०१९. 

११) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांचे पत्र क्र. जिनिस/अल्पसंख्याक शाळा प्रस्ताव /२०१९-२० 
/का-७/२४०, दि. २८.०१.२०२०. 

१२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०१९-२० / fara / अल्पसंख्यांक 
/पायाभुसु /कार्या-९ /१९२५, ३१.१२.२०१९. 

प्रस्तावना - 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी deo शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित झाळा, 
कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये 
पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना शासन निर्णय दिनांक ७ ऑक्टोंबर, २०१५ अन्वये 
राबविण्यात येत आहे. सदरहू योजनेंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


झालेल्या प्रस्तावातील पात्र शाळांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदान मंजूर करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 

संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय निवड समितीने उपरोक्त शासन 
निर्णयानुसार त्यांच्याकडे प्राप्त अर्जांची छाननी केली असून, छाननीअंती पात्र शाळांची यादी, शिफारशी व 
आवड्यक निधीच्या मागणीसह मंजूरीकरिता शासनाकडे पाठविली आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची दि.०७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती 
नुसार उक्त उच्चस्तरीय सचिव समितीने केलेल्या शिफारशींची योग्यायोग्यतेची शासनस्तरावर छाननी 
करुन अपूर्ण किंवा त्रुटी असलेले प्रस्ताव अपात्र करण्यात आले आहेत. या छाननीअंती पात्र ठरलेल्या 
शाळांची संख्या व त्यांस मंजूर करावयाच्या (कमाल मर्यादा प्रत्येक शाळेसाठी रू.२.०० लाख) अनुदानाची 
रक्‍कम खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र विभाग जिल्हा पात्र शाळांची संख्या । प्रस्तावित अनुदान 
(लाखात .रु) 
१. कोकण विभाग मुबंइ हहर ०१ २,००,०००/- 
२. मुंबई उपनगर १७ 3¥,00,000/- 
३. नाशिक विभाग नंदूरबार १२ २४,००,०००/- 
छ. अहमदनगर ०६ १२,००,०००/- 
4. पुणे विभाग सोलापूर ०५ १०,००,०००/- 
&. सांगली ०३ ०६,००,०००/- 
अमरावती विभाग अकोला ११ २२,००,०००/- 
यवतमाळ १४ २८,००,०००/- 
औरंगाबाद विभाग नांदेड ०५ १०,००,०००/- 
co क लातूर ०४ ८,००,०००/- 
एकूण छट १,५६,००,०००/- 


उपरोक्त Te दर्शविल्याप्रमाणे तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या सहपत्रातील यादीनुसारच्या 
एकूण ७८ शाळांना रु. १,५६,००,०००/- (रूपये एक कोटी छपन्न लाख फक्त) इतके अनुदान या योजनेंतर्गत 
मंजूर करण्यास SEI शासन मान्यता देण्यात येत आहे. आणि सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या 
स्वाधीन करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना सदर निधीसाठी आहरण, व संवितरण 
अधिकारी आणि नियत्रंण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. अनुदान मंजूर केलेल्या पात्र 
शाळांच्या नावासमोर त्या शाळेच्या मागणीचे स्वरुप, यापूर्वी अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे वर्ष याचा तपशील 
या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेला उक्त निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरित करून संवितरित करण्यास 
खालील परिच्छेदताल बाबींच्या पूर्ततेच्या खातरजमा करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास 
GEIR शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामध्ये एकाच DIES CODE / 
INSTITUTE CODE / लायसन्स क्रमांकांसाठी एकापेक्षा जास्त प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे तसेच एकाच 
इमारतीत / आवारातील एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी एक पेक्षा जास्त 
प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची बाब शासनाच्या निर्दशनास आली आहे. तथापि, दि. ०७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार फक्त एका DIES CODE / INSTITUTE CODE / लायसन्स क्रमांकासाठी 
अनुदान देण्यात येईल. तसेच, एकाच इमारतीत / आवारात एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


माध्यमिक अज्ञा वेगवेगळया शाळा / महाविद्यालये हे दिवसभरातील स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार वेगवेगळया 
पाळीत / सत्रात भरत असतील आणि त्यांचे DIES CODE वेगवेगळे असतील अशा परिस्थितीत त्या 
इमारतीसाठी / आवारासाठी या DIES CODE पैकी फक्त एकाच DIES CODE साठी अनुदान मंजूर 
करण्यात येईल. तसेच अनुदान प्राप्त शाळा स्वयं अर्थसहाय्यीत नाहीत. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अनुदान 
वितरण करण्यापूर्वी शासन निर्णय दि. ७.१०.२०१५ मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन होईल याची 
दक्षता घ्यावी. या योजनेंतर्गत शाळांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला 
आहे, त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित शाळांनी निधी खर्ची टाकावा. 


३. शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद झाळांना 
अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व 
नगरपालिका / नगरपरिषद शाळांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत 
प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित 
नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित 
शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद झाळांकडून प्राप्त 
झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास व महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करावा. तसेच त्यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी:- 
१०८२ / दसीआर-९० /८४ / कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घाळून 
त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र व सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा संबंधीत लेखा शिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल 
दि.३० सप्टेंबर, २०२० पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 


8, या योजनेंतर्गत उद्भभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी झासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ 
मध्ये नमूद संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


4, या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष 2234, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (३१) अल्पसंख्यांक 
शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविणेकरिता सहायक अनुदान कार्यक्रम (२२३५ ए-३४७) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


bi वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३ / 9.9.30 / 2093 / विनियम, भाग-२, दि.१७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीलळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी वितरणासाठी वित्त 
विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०१९ / प्र.क्र.९२ / अर्थसंकल्प-३, दिनांक ८.७.२०१९ अन्वये व दिनांक 
२२.१.२०२० अन्वये या योजनेकरीता रु. ९.६० कोटी इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. तसेच या 
मधील नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. या तरतुदीतून चाळू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार 
निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१८१३१०२१९६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sandesh Chhabu_ ®: Be sce 


06085862993183001302 


=b469b3fd61b5201f03b702c0f7fd0ecScf1 8beb12425455/485 
n=Sandesh Chhabu Tadvi 


Tadvi strc ce 
(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 

मुंबई. 

५. मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महालेखापाल ८ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
qo. महालेखापा ८ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, अहमदनगर, सोलापुर, सांगली, 
अकोला, यवतमाळ, नांदेड व लातूर. 

१२. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, अहमदनगर, सोलापुर, सांगळी, अकोला, 
यवतमाळ, नांदेड व लातूर. 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, अहमदनगर, 
सोलापुर, सांगली, अकोला, यवतमाळ, नांदेड व लातूर. 

१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, अहमदनगर, सोलापुर, सांगली, अकोला, 
यवतमाळ, नांदेड व लातूर. 

१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, अहमदनगर, 
सोलापुर, सांगली, अकोला, यवतमाळ, नांदेड व लातूर. 
१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित 
शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,नगर पालिका / नगर परिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा 
पुरविण्यासाठी अनुदान वितरण योजना २०१९-२० 
शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ दि. १८/०२/२०२० चे सहपत्र 


संस्थेचे नाव व शाळेचे नाव 


प्रयोजन 


अनुदानाचे वर्ष 


कोकण विभाग, जिल्हा- 


मुंबई हहर 


दि खान मोहम्मद हबीब एज्युकेशनल ट्रस्ट, १७०, सॅमुअल 
सट्रीट, मुंबई-४०० ००९. द्वारे संचालित दि खोजा खान 
मोहम्मद हबीबभाई हायस्कुल, (AHS) शाळा, १७०, सॅमुअल 
स्ट्रीट, मुंबई-४०० ००९. 


५० डेस्क व १ झेरॉक्स ANA 
ड्‌. 


एकूण रूपये २,००,०००/- 


कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई उपनगर. 


रूबी ज्युनियर कॉलेज, रोड नं.१०, प्लॉट नं. ५०, बैगनवाडी, 
गोंवडी, मुंबई-४३. द्वारे संचालित युनिटी एज्युकेशन सोसायटी. 
मुंबई. 


प्रयोगशाळा उभारणे व 


अद्यावत करणे. 


सेंट WAT हायस्कुळ आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, आझमी 
नगर, मालवणी गेट नं.७, मालाड (पश्चिम ), मुंबई-४०० ०९५. 
द्वारे संचालित सेंट मँथ्युज एज्युकेशनल ट्रस्ट 


ई लर्निंग सुविधा, लंग्वेल लब 
ड्‌. 


4 


नॅशनल गर्ल्स हायस्कुल, (प्रायमरी सेक्ठान), बेस कॅम्पस, 
बेहराम नगर, बांद्रा (पुर्व, मुंबई द्वारे संचालित बांद्रा एज्युकेशन 
सोसायटी. 


संगणक खरेदी करणे. 


नॅशनल गर्ल्स हायस्कुल, आणि ज्युनियर कॉलेज ऑफ PA, 
२६, VHA, बांद्रा (पुर्वी, मुंबई द्वारे संचालित बांद्रा ईस्ट, 
एज्युकेशन सोसायटी. 


अध्यापनाची साधने/प्रोजेक्टर 
ड्‌. 


शिबली नोमानी Sg हायस्कुल, एन.एस.फडके मार्ग, जुहू लेन, 
वायरलेस रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५८. द्वारे संचालित 
मोहम्मदी हूसैन मस्जीद ट्रस्ट. 


खोल्यांची दुरूस्ती, ew, 
झेरॉक्स मशिन. इ. 


के.एच.एम.डब्ल्यु ज्यूनिअर कालेज ऑफ सायन्स अँन्ड कॉमर्स, 
२०, पटेल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, सिंग कंपाऊंड , विना दलवाई, 
नवापाडा रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम) मुंबई-१०२, 


स्वच्छतागृहाची दुरूस्ती.इ . 


जावेद उर्दु प्रायमरी स्कुल आझाद नगर, घाटकोपर, ( प), 
मुंबई-४०० ०८६. द्वारे संचालित sean एज्युकेडान अँण्ड 
वेलफेअर ट्रस्ट, मुंबई 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/ 
प्रिंटर्स/फर्निचर/ प्रयोगशाळा 
उभारणे. 


अमन कनिष्ठ Fetes ae इमारत क्र. ३६, अंधेरी 
युनाईटेड को.ऑ.हौ. सोसायटी, अंधेरी, (पश्चिम), मुंबई-५८. द्वारे 
संचालित युनायटेड वेलफेअर असोसिएडान 


फर्निचर, बेच,डेस्क व टेबल 
ड्‌. 


मुंबई उर्दु हायस्कुल, नूर मश्ीदजवळ, गांवदेवी डोगरी, अंधेरी 
(पश्चिम), मुंबई-४०० ०५८. द्वारे संचालित युनायटेड वेलफेअर 
असोसिएडान मुंबई . 


प्रयोगशाळा अद्ययावत करणे. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


qo. 


ऑस्कर पब्लिक ep (सेकंडरी), गावदेवी डोंगरी, नूर 
मस्जिद, प्रिमायसेस कामा रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०० 
०५८. द्वारे संचालित ऑस्कर एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी. मुंबई . 


संगणक कक्ष/प्रिंटर्स इ. 


ET 4. 


आयडियल स्कुल प्राथमिक विभाग, अब्दुल कलाम चाळ, 
आश्रम रोड, आय.आय.टी.मार्केट, पवई, मुंबई-७६. द्वारे 
संचालित पवई एज्युकेशन ट्रस्ट. 


संगणक व प्रिंट्स खरेदी. 
इत्यादी 


१२. 


विद्या विकास विद्यालय, शिवशाही, पु.लि.बिल्डिंग नं.१३, 
म्हाडा, महाराष्ट्र नगर, मानखुर्द, मुंबई-४०००८८. द्वारे 
संचालित सिध्दार्थ शिक्षण प्रसारक मंडळ. 


फर्निचर/टेबळ/ कबर्ट इ. 


93. 


अंजुमन तक्‍वीयतुल ईमान उर्दु हायस्कुल, प्लॉट नं. ८, 
बैंगनवाडी, गोंवडी, मुंबई-४३. द्वारे संचालित अंजुमन मदरसा 
तक्‍्वीयतुल ईमान. 


शाळा, खोल्यामध्ये फरशी 
बसविणे. 


१४. 


आयेशा उर्दु हायस्कुल, बांगडीवाला कंपाऊंड, Hail नगर, 
कुर्ला (पूर्व, मुंबई-७०. द्वारे संचालित सहारा एज्युकेशन अँण्ड 
कल्चरल सोसायटी, मुंबई 


पिण्याच्या पाण्याची 


सुविधा.इ. 


१५. 


अंजुमन-ए-इस्लाम उर्दु प्रायमरी स्कुल, एस.जी.बर्व मार्ग, बुध्द 
कॉलनीच्या बाजूला, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई द्वारे संचलित अंजुमन 
ए इस्लाम. 


स्वच्छतागृहांची दुरूस्ती. 


१६. 


बलिंगटन कनिष्ठ महाविद्यालय, wate नं. ७ आणि १३, Us a. 
२, शिवाजीनगर, गोंवडी, मुंबई-४०० ०४३. द्वारे संचलित 
इंन्फंट इंडिया एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई. 


फर्निचर, बेच, डेस्क व टेबल 
ड्‌. 


धु 


१७. 


एम. यु. उर्दु हायस्कुल, खैरानी रोड, साकीनाका, मुंबई-७२. 
द्वारे संचलित जमिअत अहले हदीस. 


बेचेस, टेबळ, डेस्क, फरशी 
बसविणे. 


एकूण रूपये ३४,००,०००/- 


नाशिक विभाग, जिल्हा- नंदूरबार. 


नगर पालिका शिक्षण मंडळ sera, जि नंदूरबार.द्वारे 
संचालित नगर पालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक-०६, 
शहादा, जिनंदूरबार . 


५ वर्ग-खोल्यात फरशी 
बसविणे, स्वच्छतागृहाची 
दूरूस्ती करणे, इ. 


नगर पालिका शिक्षण मंडळ, नंदूरबार द्वारे संचालित नगर 
पालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक-१७, नंदूरबार, जि . 
नंदूरबार 


संगणक- २, प्रिंटरकलर)-१, 
बेंच-१७, कॉम्प्युटर टेबल- २, 
ऑनरॉईड टि.व्ही.-१, (४२ 
इंच) इ. 


नगर पालिका शिक्षण मंडळ नंदूरबार, द्वारे संचालित नगर 
पालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक- १९, नंदूरबार, जि. 
नंदूरबार 


प्रिटर  कलर-१, स्मार्ट 


टिव्ही-१, व बेंच-२६, इ. 


नगर पालिका शिक्षण मंडळ नंदूरबार, द्वारे संचालित नगर 
पालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक- ०५, नंदूरबार, जि. 
नंदूरबार 


संगणक-१, प्रिंटर कलर-१, 
बेंच-१०, प्रोजेक्टर व 
डिजीटल बोर्ड-१, इ. 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


ष्‌. नगर पालिका शिक्षण मंडळ Beal, द्वारे संचालित नगर | टॅबलेट-१०, बेच-३१, | ४ 

पालिका प्राथमिक शाळा क्रमांक -१४, शहादा, जिनंदूरबार. | शैक्षणिक आज्ञावली-१, व 
पेनड्राईव्ह-३, इ. 

६. नगर पालिका शिक्षण मंडळ शाहादा, जि. नंदूरबार द्वारे | शाळा-खोल्याची दुरूस्ती, ५| ४ 
संचालित नगर पालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक-१२, | वर्ग-खोल्यांना फरशी 
शहादा, जि. नंदूरबार बसविणे, इ. 

0. नगर पालिका शिक्षण मंडळ शाहादा, जि. नंदूरबार द्वारे ५ वर्ग-खोल्यांना फरशी 
संचालित नगर पालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक-०४, | बसविणे, पंखे-९, इ. 
शहादा, जि. नंदूरबार 

८. नगर पालिका शिक्षण मंडळ शाहादा, जि. नंदूरबार द्वारे | टॅंबलेट-१५, संगणक टेबल- | ४ 
संचालित नगर पालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक-१५, | १, फायबर खुर्ची-१०, बेंच- 
शहादा, जि. नंदूरबार १२, शैक्षणिक आज्ञावली-१, 

ड्‌. 

९. नगर पालिका शिक्षण मंडळ इाहादा, नंदूरबार द्वारे संचालित | टबलेट-२०, शौक्षणिक | ४ 
नगर पालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक-०२, शहादा, जि . | आज्ञावली-२, इ. 
नंदूरबार 

qo. | अशराफभाई मजिदभाई अल्पसंख्यांक विकास बहुउद्देशिय | शाळा खोल्यांची दुरूस्ती, । ४ 
संस्था, नवापुर, जि. नंदूरबार द्वारे संचालित गुजराथी | संगणक, लॅपटॉप-१, इ. 
प्राथमिक विद्यालय, नवापुर, ता. नवापूर, जि. नंदूरबार. 

i . | जामिया इस्लामिया इशातुल Sot, अक्कलकुवा , जि. | वॉटर कुलर-१, ऑफोस | ४ 
नंदूरबार द्वारे संचालित जामिया इस्लामिया ईशातुल उलुम | कपाट- 3, लायब्ररी कपाट- 
प्राथमिक शाळा, अक्कलकुंवा, ता. अक्कलकुंवा, जि. नंदूरबार. | 2, प्रिंटर कलर-१, व्हिजिटर 

चेअर-४, फायबर खुर्ची-४०, 
इन्व्हर्टर-१, इ. 

१२. | नगर पालिका शिक्षण मंडळ नंदूरबार, द्वारे संचालित नगर | बैच-२३, टंबलेट-१४, इ. 4 
पालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक- ११, नंदूरबार, जि. 
नंदूरबार 
एकूण रूपये २४,००,०००/- 

नाशिक विभाग, जि. अहमदनगर. 

i ‘ मोहंमदिया एज्युकेडान सोसायटी, २५, बागरोजा हडको, | डेस्क खरेदी 4 
दिल्लीगेट, अहमदनगर, जि. अहमदनगर द्वारे संचालित मदर 
तेरेसा उर्दु ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ऑन्ड 
कॉमर्स फॉर गर्ल्स, वाबळे कॉलनी, मुकुंदनंगर, अहमदनगर, 
जि. अहमदनगर 

2. अलफलाह एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, अहमदनगर, | पिण्याच्या पाण्याची सोय 4 


जि. अहमदनगर द्वारे संचालित अलहाज शेख अब्दुल अजीज 
उर्दु ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अँन्ड कॉमर्स, 
आलमगीर, अहमदनगर, जि. अहमदनगर 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


नागोरी मुस्लिम मिसगर जमात ट्रस्ट, मौळाना आझाद रोड, 
अहमदनगर, जि. अहमदनगर द्वारे संचालित अहमदनगर उर्दु 
प्रायमरी स्कुल, १२४८/४९, मौलाना आझाद रोड, 
अहमदनगर, जि. अहमदनगर 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व 
इ लर्निंग सुविधा 


अहमदनगर डिस्ट्रीक्ट ज्युदो अन्ड कराटे असोसिएठान, 
अहमदनगर, जि. अहमदनगर द्वारे संचालित स्वांतत्रय सैनिक 
जानकी कवडे प्रशाला, कवडेनगर, नागरदेवळे, अहमदनगर, 
जि. अहमदनगर. 


बेचेस, क्रिडा साहीत्य व 
झेरॉक्स Fas खरेदी इ. 


अंजुमन-ए-उर्दु अहमदनगर संस्था जि. अहमदनगर द्वारे 
संचालित न्यु चाँद सुल्ताना उर्दु हायस्कुल, कोल्हार, ता. 
राहात, जि. अहमदनगर 


शैक्षणिक साहीत्य, बुक 
बेंचेंस/ टेबल इ. 


एस.एम.आय. असीर WHT wee अहमदनगर, 
दरबार चौक, अहमदनगर, जि. अहमदनगर द्वारे संचालित 
आयडियल उर्दु प्रायमरी स्कुल, मुकुंदनगर, अहमदनगर, जि. 
अहमदनगर 


नविन बैर्चे/ टेबल, खुर्ची व 
कपाट इ. खरेदी. 


एकूण रूपये- 42,00,000/- 


पुणे विभाग, जि. सोलापूर. 


नगर पालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळ, पंढरपूर, जि. सोलापूर 
द्वारे संचालित नगरपालिका उर्दु शाळा क्रमांक-१७, पंढरपूर, 
जि. सोलापूर. 


संगणक, सॉप्टवेअर व इतर 
साहीत्य. 


र्त 


विश्व विद्या विकास मंडळ, जि .सोलापूर द्वारे संचालित 
राजेभाई उर्दु ज्युनिअर काँलेज आर्टस व सायन्स, सोलापूर, 
जि.सोलापूर . 


शैक्षणिक 
प्रयोगशाळा 
साहीत्य,संगणक, सॉप्टवेअर 
व अध्यापनाचे साहीत्य. 


साहीत्य, 


दीन दया अल्पसंख्याक समाज शिक्षण प्रसारक मंडळ, जि. 
सोलापूर द्वारे संचालित सर सय्यद अहमद खॉ उर्दु ज्यू कॉलेज, 
आर्टसव सायन्स, सोलापूर, जि. सोलापूर. 


शैक्षणिक साहीत्य, 
प्रयोगशाळा साहीत्य, 
संगणक सॉप्टवेअर व 
अध्यापनाचे साहीत्य इ . 


लोकनेते बाबूराव (अण्णा ) पाटील बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, 
सोलापूर, जि. सोलापूर द्वारे संचालित फैसल उर्दु माध्यमिक 
विद्यालय, मुळेगाव रोड, सोलापूर, जि. सोलापूर. 


इन्हर्टर व झेरॉक्स मशिन 
खरेदी. 


आरमा अल्पसंख्याक बहुउद्देशिय संस्था , जि. सोलापूर द्वारे 
संचालित vigad उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, स्वागत नगर, 
उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर. 


शाळा Wea «wait 
बसविणे. 


4 


एकूण रूपये -90,00,000/- 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


पुणे विभाग, जि. सांगली. 


धि : श्री. गोमटेश शिक्षण संस्था, नांद्रे, ता. मिरज, जि. west ar | संगणक 4, fred-a, | १ 
संचालित सुयश प्राथमिक शाळा, नांद्रे, (प्राथमिक इ. १ ली ते | साप्टवेअर, अध्यापन साधने, 
इ.५ वी) (कर्मवीरनगर), ता.- मिरज, जि. सांगली. एस.सी.डी. इत्यादी साहीत्य. 

२. दक्षिण भारत जैन सभेचे वीर सेवा दल मध्यवर्ती समिती ३७, | सोलर पावर पक (इनव्हर्टरो । ४ 
महावीर नगर, सांगली, जि. सांगली द्वारे संचालित वीराचार्य | निर्माण करणे. 
बाबासाहेब कुचनुरे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सांगली, 
वीराचार्य भवन, आकाडावाणी केंद्राजवळ, कोल्हापुर रोड, 
सांगली, (आय.टी.आय.) जि. सांगली. 

३. Te फौडेशन १३१८, लाल जेन मंदीराजवळ, कुपवाड, जि. | संगणक, हार्डवेअर व| ४ 
सांगली द्वारे संचलित इन्सिटयुटेड फॉर दि मेंटली हॅन्डीकॅप्ड | साप्टवेअर. 
कुपवाड, १३१८, लाल जेन मंदिराजवळ, कुपवाड, जि सांगली. 
(नर्सरी १ ली ते प्रि.प्रा.) 
एकूण रूपये - ६,००,०००/- 

अमरावती विभाग, जिल्हा - अकोला 

१. नगर परिषद, बाळापूर, द्वारे संचालित नगर परिषद प्राथमिक | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, | २ 
उर्दु शाळा क्र .५, बडा मोमीनपुरा, बाळापूर, जि .अकोला. अध्यापनाची साधने इ. 

२. स्वामी विवेकानंद युवा सामाजिक संस्था, अमरावती, द्वारे | नविन स्वच्छतागृह बांधणे.इ. | २ 
संचालित स्वामी विवेकानंद विद्यालय मधापूरी, ता. मुर्तीजापूर, 
जि. अकोला. 

३. नगर परिषद, बाळापूर, द्वारे संचालित नगर परिषद उर्दु वरीष्ठ | अध्यापनाची साधणे. ४ 
प्राथमिक कन्या शाळा क्र.१४, पेठ सैय्यदपूरा, ता. बाळापूर, जि. 
अकोला. 

४. नगर परिषद, मुतीजापुर, जि. अकोला द्वारे संचालित मौलाना | डेस्क बैच. 3 
अब्दुल कलाम आझाद नगर परिषद उर्दु वरिष्ठ प्राथमिक 
शाळा, पठाणपुरा, जुनी वस्ती, मुर्तीजापुर, ता. मुर्तीजापुर, जि. 
अकोला. 

प. नगर परिषद, मुर्तीजापुर, जि. अकोला द्वारे संचालित | डेस्क ga, अध्यापनाची | २ 
जयनारायणजी बुब नगर परिषद हिंदी माध्यमिक विद्यालय, । साधणे. 
मुर्तीजापुर, जि. अकोला. 

६. शाहबाबु एज्युकेडान सोसायटी, पातूर, जि. अकोला द्वारे | झेरॉक्स मशीन. 4 
संचालित सर सैय्यद उर्दु हायस्कुल, Vor नगर, अकोला, 
जि. अकोला. 

छ. प्रबुध्द भारत एज्युकेडान सोसायटी, अकोला, जि. अकोला द्वारे डागडुजी, डेक्स बेच खरेदी. | 3 
संचालित आंनद प्राथमिक शाळा, वाशिम रोड, कमला नगर, 
अकोला, जि. अकोला. 

८. प्रबुध्द भारत एज्युकेशन सोसायटी, अकोला, जि. अकोला द्वारे | डेक्स बैच खरेदी. 3 
संचालित कै. गोपाळराव डोंगरे मराठी प्राथमिक शाळा, शिवनी, 
ता. जि. अकोला. 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


९. नगर परिषद, मुर्तीजापुर, ता. मुतीजापुर, जि. अकोला द्वारे | अध्यापनाची साधणे. २ 
संचालित डॉ. जाकीर हुसैन नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा, 
मुर्तीजापूर, जि. अकोला. 

| . । नगर परिषद, मुर्तीजापुर, ता. मुतीजापुर, जि. अकोला द्वारे | अध्यापनाची साधणे. क 
संचालित पंडीत दीनदयाल उपाध्याय नगर परिषद प्राथमिक 
हिंन्दी शाळा, मुर्तीजापूर, जि. अकोला. 

११. | नगर परिषद, मुर्तीजापुर, ता. मुतीजापुर, जि. अकोला द्वारे | अध्यापनाची साधणे. २ 
संचालित सर सय्यद अहमद खाँ नगर परिषद उर्दु वरिष्ठ 
प्राथमिक शाळा, मुर्तीजापूर, जि. अकोला. 
एकूण रूपये-२२,००,०००/- 

अमरावती विभाग, जिल्हा - यवतमाळ 

णि व असमा महिला बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, भोसा रोड, | डेस्क बेच खरेदी इ. २ 
यवतमाळ, द्वारे संचाळित संजीवनी निवासी मतीमंद पाठशाळा, 
पांढरकवडा रोड, यवतमाळ, जि. यवतमाळ 

२. नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे | अध्यापनाची साधने, च 
संचालित तातार शाह बाबा नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर-३ नग, 
क्र.१, उमरखेड, जि. यवतमाळ. अध्यापनासाठी लागणारे 

विविध सॉप्टवेअर इ. 

३. नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे | डेस्क, बेच खरेदी . १ 
संचालित नगर परिषद उर्दु माध्यमिक व हाजी मं. अमानुल्ला 
जागीरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय, उमरखेड, जि. 
यवतमाळ. 

४. नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे | अध्यापनाची साधने, शा 
संचालित डॉ. इकबाल नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक कन्या | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर-३ नग, 
शाळा, उमरखेड, जि. यवतमाळ. अध्यापनासाठी लागणारे 

विविध सॉप्टवेअर इ. 

ष्‌. नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे | अध्यापनाची साधने, शि 
संचालित नगर परिषद उर्दु माध्यमिक कन्या शाळा, डॉ. जाकीर | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर-३ नग, 
हुसैन वार्ड, उमरखेड, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ. अध्यापनासाठी लागणारे 

विविध सॉप्टवेअर इ. 

६. नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे | अध्यापनाची साधने, शि 
संचालित अ. गफूर शाह नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक व | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर-३ नग, 
माध्यमिक शाळा, उमरखेड, जि. यवतमाळ. अध्यापनासाठी लागणारे 

विविध सॉप्टवेअर इ. 

७. नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे | अध्यापनाची साधने, शि 
संचालित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर परिषद उर्दु उच्च | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर-३ नग, 
प्राथमिक शाळा क्रं. ४, उमरखेड, जि. यवतमाळ. अध्यापनासाठी लागणारे 

विविध सॉप्टवेअर इ. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


ह नगर परिषद कार्यालय, पुसद, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित | अध्यापनाची साधने, | 9 
न.प. (जि.प) उर्दु उच्च प्राथमिक कन्या शाळा, गढी वार्ड, | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर-३ नग, 
पुसद, जि. यवतमाळ. अध्यापनासाठी लागणारे 

विविध सॉप्टवेअर इ. 

९. नगर परिषद कार्यालय, पुसद, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित । अध्यापनाची साधने, १ 
हाजी रीक अहेमद लोहार न.प. उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा क्रं. | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर-३ नग, 
२, नेहरू वार्ड, पुसद, जि. यवतमाळ. अध्यापनासाठी लागणारे 

विविध सॉप्टवेअर इ. 

| ०. । नगर परिषद कार्यालय, पुसद, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित । अध्यापनाची साधने, एल. सी. क 
न.प. उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा क्रं. १ पुसद, गढी वार्ड, पुसद, | डी. प्रोजेक्टर-३ नग, 
जि. यवतमाळ. अध्यापनासाठी लागणारे 

विविध सॉप्टवेअर इ. 

णं १. | नगर परिषद कार्यालय, पुसद, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित । पिण्याच्या पाण्याची सुविधा ।१ 
न.प. हाजी अ. खान न.प. उर्दु हायस्कुल पुसद, गढी वार्ड, (कुलर/ फिल्टर सह), डेस्क 
पुसद, जि. यवतमाळ. बेंच-३५ नग. इ. 

१२. | नगर परिषद कार्यालय, पुसद, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित । अध्यापनाची साधने, 
स्व. अहेमददुलाह खान न.प. उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा क्रं. ३, | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर-३ नग, 
वसंत नगर, पुसद, जि. यवतमाळ. अध्यापनासाठी लागणारे 

विविध सॉप्टवेअर इ. 

१३. | नगर परिषद कार्यालय, पुसद, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित । अध्यापनाची साधने, १ 

न.प. उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा क्रं. ४ पुसद, जि. यवतमाळ. | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर-३ नग, 
अध्यापनासाठी लागणारे 
विविध सॉप्टवेअर इ. 

१४. | गार ए हिरा बहुउद्देशिय संस्था दिग्रज, जि. यवतमाळ. द्वारे विद्यार्थ्यासाठी आवश्‍यक १. 
संचालित ख्वाजा गरीब नवाज ज्युनियर काँलेज बाभूळगांव, ता. | फर्निचर (डेस्क बेंच, खुर्च्या, 
बाभूळगांव, जि. यवतमाळ. टेबल इत्यादी खरेदी.) 
एकूण रूपये - २८,००,०००/- 

औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- नांदेड. 

| ी पब्लीक वेलफेअर सोसायटी, सिडको, नविन नांदेड, ता.जि. | ग्रंथालयासाठी शौक्षणिक 4 
नांदेड द्वारे संचलित अल-सफा (उर्दु) प्राथमिक शाळा, Bia । साहीत्य, किटूस व इतर 
(खुद), ता.जि.नांदेड. पुस्तके खरेदी. 

२. पंकज एज्युकेशन सोसायटी, नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे विद्यार्थ्यासाठीचे फर्निचर शि 
संचलित अशोक प्राथमिक शाळा, किशोर नगर, नांदेड, 
ता.जि.नांदेड 

३. पंकज एज्युकेशन सोसायटी, नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे विद्यार्थ्यासाठीचे फर्निचर १ 
संचलित महात्मा कबीर प्राथमिक शाळा, सहयोग नगर, नांदेड, 
ता.जि.नांदेड 

४. Pa एज्युकेडान सोसायटी, बारा इमाम रोड, नांदेड, ता. जि. | नविन स्वच्छतागृह बांधणे. ।२ 


नांदेड द्वारे संचलित मदरसे कुरेशिया हायस्कुल, बारा इमाम 
रोड, मन्यार गल्ली, नांदेड, ता. जि. नांदेड 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


प. शिफा वेलफेअर एज्युकेडान अन्ड कल्वरल सोसायटी, नांदेड, | पेयजल सुविधा. ४ 
ता.जि.नांदेड द्वारे संचलित शिफा उर्दु प्राथमिक शाळा, लेबर 
कॉलनी, गणेश नगर, नांदेड, ता.जि. नांदेड 
एकूण रूपये - १०,००,०००/- 

औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- लातूर 

१. शेख मीरा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, उदगिर ता. | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, | 2 
उदगिर, जि. लातूर, द्वारे संचलित sera उर्दू माध्यमिक कुलर / फिल्टरसह खरेदी 
विद्यालय, STH रोड, मादलापूर, उदगिर, ता. उदगिर, जि. करणे. 
लातूर. 

२. मराठवाडा ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ, कल्लूर, ता. उदगिर, | नविन स्वच्छतागृह बांधणे. ।४ 
द्वारे संचलित कै. रतनबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, जळकोट 
रोड, उदगीर, ता. उदगिर, जि. लातूर 

३. अलफलाह वेलफेअर सोसायटी, जि. लातूर, द्वारे संचलित स्वच्छता गृहाची दुरूस्तीव ।५ 
अल्फलाह उर्दु माध्यमिक शाळा, सनत नगर, लातूर, ता. जि. । नविन स्वच्छता गृह बांधणे. 
लातूर 

४. हूसेन खान एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, उदगिर, ता. | फिल्टर, कुलर, कॉम्प्युटर | 3 
उदगिर, द्वारे संचलित डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम उर्दु इर्न्हटर प्रोजेटर, बायोमॉट्रीक 
माध्यमिक विद्यालय, आझाद नगर, जळकोट रोड, उदगीर, ता. | साहित्य खरेदी करणे. 
उदगिर, जि. लातूर 
एकूण रूपये-८,००,०००/- 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


